एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, 
नवी मुंबई यांचे आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना 
दिनांक १.३.२०१९ ते दिनांक ३०.९.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ मार्च, २०१९ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९२५/का-७ दि. ५.४.२००२, 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि. ४.१०.२००४ 
३) शासन निर्णय,क्र.मबाआ-२०१४/प्र.क्र.२४२(भाग-१)/का-७, दि.५.९.२०१४ 
४ शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०१८/प्र.क्र.८/का-७ अ, .२७.९.२०१८. 
५) आयुक्‍त,एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो 
/का- १/अपदे/पदे नि.मान्यता/२०१८-१९/८०९, दि.२२.२.२०१९ 
६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१.२.२०१९. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ 
अस्थायी पदांना ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील दिनांक 
२७.९.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार या ४३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी 
संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक २२.२.२०१९ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 

२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-६ येथील दिनांक २१.२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आळे आहेत. 

३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही असे आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई संदर्भाधिन क्रमांक-५ येथील दिनांक २२.२.२०१९ च्या पत्रान्वये प्रमाणित 
केले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ ते दिनांक 
३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची 
संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८/का-७-अ 


४. सदरचा झासन निर्णय, वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१.२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०७२०२३०९२१३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra 60]: 
|, o=Government Of Maharasht Women And Child 


Lalsing it Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
b5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a24 
94e1a64477bf79d694, 
Ramchandra Gujar कण ण oss 
2019.03.11 12:46:17 +05'30' 
(ला.रा.गुजर) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 
१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 
३. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
५. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
७. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍्तालय, नवी मुंबई मार्फत) 
८. वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई 
९. निवड नस्ती, का-७अ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८/का-७-अ 


शासन निर्णय महिला a बाल विकास विभाग क्रमांक मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८/का-७ अ, दिनांक ०८/०३/२०१९ 


सोबतचे विवरणपत्र-अ 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी / ग्रेड पे 


ae 
सह आयुक्‍त ३७४००-३९१००/७६०० 
उपआयुक्त १५६००-३९१००/६६०० 


सहा. आयुक्‍त, गट अ/ सहाय्यक 
संचालक (वित्त व लेखा) 

५  ।लेखाधिकारी 

६ ।कार्या. अधिक्षक 
ळेखापाल/सहा.लेखाधिकारी 
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 
अधिक्षक/प्रमुख लिपिक (लेखा) 
सांख्यिको सहायक/वरिष्ठ लिपिक 

१२ ।कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहाय्यक 

शिपाई 


he 


(ला.रा.गुजर) 
शासनाचे सह सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८/का-७-अ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


